गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजने 
अंतर्गत जाहिरातीचे देयकासाठी एकूण 
रु.२,५३,३६०/-निधी वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक होअवि-२०२२/प्र.क्र. १००/भाग-१/११-अ, 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा ,राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २१ मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि.३१.८.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग, क्र.शोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि.१९.९.२०१९. 
३) शासन पत्र क्र.गोमुअवि-२०२१/प्र.क्र.९८/११-अ, दि.२८.०३.२०२२. 
४) मुख्य सांख्यिक, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.गोमुंशोअवि-२०२२/ 
प्र.क्र.७9७(आओ)/का.सां२/९५५/२०२२, दि. १०.०१.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ या वर्षात राज्यात गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा 
योजना पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवून विमा कंपनी व विमा सल्लागार 
कंपनीची निवड करण्याच्या सूचना संदर्भ क्र.(३) च्या पत्रान्वये आयुक्‍त कार्यालयास 
देण्यात आल्या होत्या. 
मुख्य सांख्यिक, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. (४) पत्रान्वये गोपीनाथ 
मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन २०२२-२३ या वर्षात पुढे सुरु ठेवण्याकरीता 
ई-निविदा प्रकिया राबविण्यासाठी विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनी निवडीसाठी 
वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीचे देयकासाठी रु.२,५३,३६०/- 
इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. त्यानूसार सदर देयकाकरीता 
रु.२,५३,३६०/- इतका निधी आयुक्‍त(कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन २०२२-२३ या वर्षात पुढे 
सुरु ठेवण्याकरीता ई-निविदा प्रकिया राबविण्यासाठी विमा कंपनी व विमा सल्लागार 
कंपनी निवडीसाठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीचे देयकासाठी 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


रु.२,५३,३६०/- इतकी रक्‍कम आयुक्त(कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यास शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


= 


यावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करीता मंजूर 


अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

११०-पीक विमा, 

(००) (०६) गोपिनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) (२४०१ ४४२७), 
३३ - अर्थसहाय्य” 


प्रस्तुत प्रयोजनासाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांना नियंत्रक अधिकारी, तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत 
आहे. 


४. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक 
२०२३०३२११८१२१९८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


qo. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SARITA RISHI BANDEKAR = 
DESHMUKH 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
सर्व मा.विधानसभा सदस्य 
सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२ 
प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
आयुक्त (कृषि), कृषिआयुक्‍तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( ळेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

संचाळक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
निवडनस्ती, कार्यासन 99-3. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


